शासन निर्णय :- 


सचिवालयीन आर्थिक सेवा- (०१) (०१) सहकार, पणन व वद्रोद्याग विभाग (दत्तमत) (३४५१०३०४) 
(योजनेतर) या मुख्यलेखाशिर्षातर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता “१३ कार्यालयीन खर्च” 
अंतर्गत करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद त्या संबंधित उपलेखाशिर्षाखाळील खर्च 
भागविण्याकरिता अपुरी असल्यामुळे “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उपलेखाशिर्षाखालील बचत 
झालेल्या रु.८,६७,७१८/- तरतूदीपैकी रु.५,७५,०००/- (रुपये पाच लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) 
इतकी रक्‍कम खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार त्याच मुख्य लेखाशिर्षाखालील खाली नमूद 


मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१ सचिवाळलयीन आर्थिक Par (०९० सचिवालयीन (09) 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये 
सचिवालयीन आर्थिक सेवा- (०१) (09) 
सहकार, पणन FT gale विभाग (दत्तमत) 
(38490308) (योजनेतर) या मुख्य 
लेखाशिर्षांतर्गत “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” 
या उपलेखाशिर्षाखालील तरतूदीचे “१३ 
कार्यालयीन खर्च” या उपलेखाशिर्षांखाली 
पुनर्वितरण .. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी२०१९/प्र.क्र.६२३/आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :-१२ मार्च, २०१९ 


केलेल्या “१३ कार्यालयीन खर्च” या उपलेखाशिर्षांखाली पुनर्वितरित करण्यात येत आहे :- 


अ. रक्‍कम कमी | रक्कम (रु,) रक्‍कम अधिक । रक्कम (रु) 
क्र. करावयाचे उपशिर्ष करावयाचे 
उपशिर्ष 
i ११ देशांतर्गत (-) ५,७५,०००/-  ।१३कार्यालयीन । (4) ५,७५,०००/- 
प्रवास खर्च खर्च 
एकूण (- ५,७५,०००/- (+) ५,७५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी२०१९/प्र.क्र.६२३/आस्था-२ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१२१५०५२११४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Geeta Hemant Rane 
G e eta DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=CMTD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bf016eb71db35b2d39a429504722a049bb 
b0c7289b5d48579124b6b1719e36b8, cn=Geeta 
Hemant Rane ४५५५ 
Date: 2019.03.12 15:09:09 +05'30' 
(गी. हे. राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

३) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई ४ 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६) वित्त विभाग (व्यय २ / अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कार्यासन अधिकारी RRM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई 
qo) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


